महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ व ब (प्रशासन शाखा) 
या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम व 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम अधिकाऱ्यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निसूची-३१२३/प्र.क्र.२७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक : २१ मार्च, २०२३ 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
सदर अधिनियमातील कलम ४(४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ wera पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. Erie नाव पदनाम व सध्याचे | प्रशासकीय बदलीने पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. कार्यालय द्यावयाचे पद 
oa 2 3 soe 

हिं श्री. हषराव नामदेव बडे. शिक्षणाधिकारी(योजना) जि.प., | प्रशासकीय 
सहायक संचालक, विभागीय शिक्षण | पालघर कारणास्तव 
उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

२ श्री. बाळासाहेब यमाजी धनवे गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. | प्रशासकोय 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ), । जामखेड, जि.प., अहमदनगर =| कारणास्तव 
जि. पं. अहमदनगर. 


२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०३२११९३७४६८७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 1]८॥॥२॥॥॥ WAMAN 101 a 


2.5.4.20=340ec5e34f4f3 1b01be0869a230e89b 14739b1c38b24ct 


ICode=400032, 


425, pe rashtra, 
KARPATE ialNumber=9395C596B57A69FE04109B8C8191E7389CFF5ED 
A3FAC16C6F8263BE7FBBD3 19D, cn=TIKARAM WAMAN, 
5 een 9:44:55 +05'30' 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३१२३/प्र.क्र.२७/प्रशा-२ 


. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


es 


मा. विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

. आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 
१५. 


सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 
अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 


. सर्व शिक्षण संचालक 

. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. 


सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 


२२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


23. 


सर्व अधिक्षक , वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक ) 


२४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२५. सर्व कार्यासने , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
२६. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


